प्रति, 


नवीन राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरण-२०२० चा अभ्यास 
करण्याकरिता गठीत करण्यात आलेल्या कार्यबल 
गटास (Task Force) मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१७६/विशि-३, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २५ मार्च, २०२१ 


संदर्भः- (१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण1-२०१९/प्र.क्र.१७६/विशि-३, 
दि. १६ ऑक्टोबर, २०२०. 
Q) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.११/तांशिस/एनइपी/ 
१०९७, दि. ०७/०१/२०२१. 

प्रस्तावना: 

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० संदर्भात अभ्यास करुन राज्य शासनास अहवाल सादर 
करण्यासाठी उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यबळ गट गठीत करण्यात आला आहे. या 
कार्यबल गटाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील मुद्यांचा अभ्यास करुन, आपला अहवाल शासनास ३ 
महिन्यात सादर करावा, असे शासनाचे निर्देश आहेत. 

सदर कार्यबल गटाचा अहवाल सादर करण्यास अजून काही कालावधी लागणार आहे. यास्तव 
अंतिम अहवाल सादर करण्याच्या मूळ मुदतीपासून पुढे ३ महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, अशी कार्यबल 
गटाचे सदस्य सचिव तथा, संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.२ 
च्या पत्रान्वये शासनास विनंती केली आहे. त्याअनुषंगाने सदर कार्यबल गटास मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

नवीन राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरण-२०२० संदर्भात अभ्यास करुन राज्य शासनास अहवाल सादर 
करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या कार्यबल गटाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील मुद्यांचा अभ्यास 
करुन, आपला अहवाल शासनास सादर करण्यास दिनांक ३० जून, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३२५१७२३५७१२०८ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pravinkumar ar 
D Governi !=Higher and Technical Education, 


Pravinkumar Gulabrao 
Pawar 


140d7406426b2f08c9317bea2458ec 1/92, 


f, umar Gi far 
Date: 2021.03.25 17:29:56 +05'30° 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


/९९25120९393८९6973889539989९4188505330९8476488. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१७६/विशि-३, 


द 
७. 
ट्‌ 
९ 
Go 
११ 


१२ 
१३ 
48 
१५ 
१६ 
49 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२२ 
२४ 
२५ 
२६ 


. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


. डॉ. रघुनाथ AR he Al महासंचालक, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद, नवी 


दिल्ली. 


. डॉ.सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली 


डॉ.सुहास पेडणेकर, कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 


. प्रा.शशिकला वंजारी, कुलगुरु, एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई. 
. डॉ.प्रमोद येवले, कुलगुरु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 


.डॉ.राजन वेळूकर, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 

STAG सपकाळ, माजी कुलगुरु, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, 
नागपूर. 

.प्रो. जी.डी. यादव, माजी कुलगुरु, रसायन तंत्रज्ञान संस्था (ICT), मुंबई. 

.डॉ. विजय पाटील, कुलपती, डी.वाय.पाटील विद्यापीठ, नवी मुंबई. 

.डॉ. एस.बी. मुजुमदार, कुलपती, सिम्बॉयसिस आंतरराष्ट्र विद्यापीठ 

.डॉ. अनिल पाटील, अध्यक्ष, रयत शिक्षण संस्था, सातारा. 

.डॉ. अभय पेठे, अर्थतज्ञ आणि धोरणात्मक बाबींविषयी सल्लागार, मुंबई 

.श्री. नितीन पुजार, आंतरराष्ट्रीय GBT 

. डॉ.अभय वाघ, संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई 

. श्री.निरंजन हिरानंदानी, कुलाधिकारी, हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलिजिएट विद्यापीठ, मुंबई. 
. श्री. भारत अहुजा, संचाळक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे (COEP) 

. डॉ.देवीदास गोल्हार, प्राचार्य, मराठवाडा वाणिज्य महाविद्यालय, पुणे. 

. श्री, मिलिंद साटम, सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 

. डॉ. अजित जोशी, शिक्षणतज्ञ, पार्ले टिळक व्यवस्थापन महाविद्यालय, मुंबई. 

. श्री. विजय कदम, संस्थापक विश्वस्त शिवविद्या प्रबोधीनी, मुंबई. 

.डॉ.धनराज माने, संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 

.निवडनस्ती (विशि-३). 


